ve 


RNINo. MAHBIL/ 2012/ 44835 
www .dgps.maharashtra. gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - ६ ] 


गुरुवार , मे ४, २०१७ / वैशाख १४ , शके १९३९ 


[ पृष्ठ १ 


असाधारण क्रमांक ६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

जिल्हाधिकारी यांजकडून 

पुरस्कारप्राप्त व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती 
संदर्भ . - शासन निर्णय क्रमांक विकाअ- १११५ /प्र. क्र. ८८/ ०५, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ . 

क्रमांक पीओएल/ कक्ष-२/ ड-१/ कावि - ६० / २०१७. - (१) नंदुरबार जिल्ह्यातील गुणवंत कामगार पुरस्कारप्राप्त व्यक्ती श्री . गुलाबराव हिरामण 
सोनवणे, राहणार सदाशिवनगर , प्लॉट क्रमांक १२ , दोंडाईचा रोड, शहादा , तालुका शहादा, जिल्हा नंदुरबार यांची संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये 
दिलेल्या निर्देशानुसार व मला प्राप्त अधिकारानुसार त्यांची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नेमणूक केलेली आहे. त्या अनुषंगाने 
मी , डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार , उक्त पुरस्कारप्राप्त व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्तीची अधिसूचना प्रसिद्ध 
करीत आहे. सदर नियुक्ती ही नियुक्तीच्या दिनांकापासून त्यांच्या वयाच्या ७० वर्षांकरिता अथवा सदर व्यक्ती त्या पदावर असेपर्यंत अथवा पुढील 
आदेश होईपर्यंत , यापैकी जे अगोदर होईल तोपर्यंतच्या कालावधीसाठी राहील व त्यानंतर ती आपोआप संपुष्टात येईल. सदर नियुक्त पदाचा गैरवापर 
केल्यास कोणत्याही कारणाशिवाय संबंधितांना पूर्वसूचना न देता सदर नियुक्ती मुदतीपूर्वी रद्द करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांना 
असेल. मुदत संपल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाचा उपयोग केल्यास , तो सर्वथा या पदाच्या अधिकाराचा गैरवापर ठरेल व त्याने केलेले 
साक्षांकन , दिलेले प्रमाणपत्र अवैध मानण्यात येईल . 

२. सदर नियुक्त विशेष कार्यकारी अधिकारी हे संदर्भिय शासन निर्णय, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ मध्ये उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास 
सक्षम राहतील. 

३. नियुक्ती करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून उपलब्ध करून 
घ्यावा . तसेच, साक्षांकित केलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व नोंदवही अवलोकनासाठी जिल्हाधिकारी / पोलीस अधीक्षक 
यांचेकडून मागणी केली जाईल , त्यावेळी ती तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी. 

४. विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैधता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाच्या 
कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावावे . 
५. सदर नियुक्ती मानसेवी असल्यामुळे त्यांना सोपविण्यात आलेल्या कामाबाबत कोणतेही मानधन , वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 

अनुसूची 
अनुक्रमांक 

नाव व पत्ता 


श्री . गुलाबराव हिरामण सोनवणे, राहणार सदाशिवनगर , प्लॉट क्रमांक १२ , दोंडाईचा रोड, शहादा , 
तालुका शहादा, जिल्हा नंदुरबार . 

डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी , 
नंदुरबार , १२ एप्रिल २०१७. 

जिल्हाधिकारी, नंदुरबार . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


